महिला व बाल विकास विभागाकडून सामाजिक न्याय 
विभागाकडे हस्तांतरीत झालेल्या अनुदानित मतीमंद बालगृह 
सलंग्नीत अपंग शाळा कर्मशाळेसाठी/जनहित याचिका 
क्र.१८२/२०१० - आर्टीकल इन मुंबई मिरर विरुध्द महाराष्ट्र 
शासन व इतर अंतर्गत मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
निर्णयाच्या अनुषंगाने पदे मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : १) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बालगृह २०११/प्र.क्र.३३८/कार्यासन-८, 

दि.३१.५.२०१२ व दि.१०.५.२०१३. 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 

क्र. इडीडी २००३/प्र.क्र.३४०/भाग-२/सुधार-२,दि.१८.८.२००४ व दि.३०.१.२००६. 

3) मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांची जनहित याचिका क्र.१८२/२०१० मधील दि.७.४.२०१७ रोजीचे 
आदेश. 

४ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.इडीडी २०१३/प्र.क्र.२७६/ 
अक१-,दि..३०.१.२०१४ 

५) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.इडीडी २०१२/प्र.क्र.२७६/अ.क-१, 
दि.२२ जून, २०१५. 

६) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.इडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/अ.क-१, 
दि.२ मार्च, २०१९. 

७ वित्त विभाग उच्च स्तरीय सचिव समितीचे इतिवृत्त दि.१७.७.२०२० व दि.१७.२.२०२१. 


प्रस्तावना : 

बाल हक्क (मुलांचे सरंक्षण व काळजी) अधिनियम, २००० व सुधारीत नियम २००६ ची अंमलबजावणी 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत करण्यात येते. या विभागांतर्गत मतिमंद मुलांसाठी बालगृहे महिला व बाल 
विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत होती. परंतु महिला व बाल विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
बालगृहास विशेष प्रशिक्षित तज्ञ उपलब्ध नसल्यामुळे व राज्य शासनाच्या कार्यनियमावलीनुसार मतिमंद 
व्यक्‍तींबाबतच्या समस्या हा विषय अपंग व्यक्‍ती (समान संधी हक्कांचे संरक्षण व समान सहभाग) अधिनियम १९९५ 
अन्वये सामाजिक न्याय विभागाकडे असल्याने तसेच भारतीय पुनर्वसन परिषद अधिनियम, १९९२ मधील 
नियमाप्रमाणे सद्य:स्थितीत प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखालील मतिमंद मुलांच्या 
विशेष शाळा/ कर्मशाळेमध्ये असल्यामुळे त्यांच्या सेवेचा लाभ मतिमंद मुलांना व्हावा यादृष्टीने महिळा व बाल 
विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील मतिमंद मुलांची बालगृहे संदर्भीय दि.३०.५.२०१२ व दि.१०.५.२०१३ च्या 
शासन निर्णयाप्रमाणे या विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहेत. 

या अनुषंगाने महिला व बाल विकास विभागाकडून हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या अनुदानीत १४ मतिमंद 
बालगृहाकरीता सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानीत अपंगांच्या विशोष शाळा/ कर्मशाळा व 
संलग्नीत वसतीगृहासाठीच्या शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ व दि.३०.१.२००६ च्या आकृतीबंधाप्रमाणे शासन 
निर्णय दि.२२.६.२०१५ अन्वये पदे मंजूर करण्यात आली होती. परंतु मा.उच्च न्यायालय जनहित याचिका 


शासन निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


क्र.१८२/२०१० या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दि.७.४.२०१७ नुसार पुन्हा उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.१७.७.२०२० व दि.१७.२.२०२१ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार १० मतीमंद बालगृहांसाठी 
११० व ५ कार्यशाळांसाठी ५५ अशी विविध संवर्गातील एकूण १६५ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. 
तसेच १० मतीमंद बालगृहांसाठी १० व ५ कार्यशाळांसाठी २२ sant विविध संवर्गातील एकूण ३२ पदे बाहयस्रोताद्वारे 
भरण्यास मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील कार्यान्वीत असलेली मतिमंद बालगृहे येथील 

प्रवेशीतासह व मंजूर कर्मचा-यांसह या विभागाकडे हस्तांतरीत झालेली आहेत. सदर अनुदानीत १४ मतिमंद 

बालगृहांतील प्रवेशार्थींना अपंग व्यक्‍ती (समान संधी हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ मधील 
तरतूदीप्रमाणे शिक्षण व प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे निदेश मा.उच्च न्यायालय जनहित 
याचिका क्र.१८२/२०१० या प्रकरणी दिले आहेत. त्या निदेशांच्या अनुषंगाने सदरहू १४ मतिमंद बालगृहे संलग्नीत 

अपंगांची (मतिमंदांची) विशोष शाळा/ कर्मशाळेसाठी उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१७.७.२०२० व 

दि.१७.२.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्य विद्यार्थी संख्येनुसार १० मतीमंद बालगृहांसाठी ११० व ५ 

कार्यश्ाळांसाठी ५५ अज्ञी विविध संवर्गातील एकूण १६५ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच 

qo मतीमंद बालगृहांसाठी १० व ५ कार्यशाळांसाठी २२ अशी विविध संवर्गातील एकूण ३२ पदे बाहयस्त्रोताद्वारे 
भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने सोबतच्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये नमूद केलेल्या १० मतीमंद 

बालगृहांसाठी व ५ कर्मशाळांसाठी त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मान्य विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक व 

शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची पदे मंजूर करण्यात येत आहेत. सदरचा शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने संबंधीत मतिमंद 

बालगृहांना व कर्मशाळांना त्यांच्या कर्मचारी पदे व त्यावरील वेतन १०० Cah, वेतन खर्चाच्या ८ टक्के मर्यादेत 

वेतनेत्तर अनुदान, इमारत भाडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमाणपत्राप्रमाणे मान्य क्षेत्रफळाच्या ७५ टक्के व 

परिपोषण दरमहा रु.२०००/- प्रति लाभार्थी १२ महिन्याकरीता या प्रमाणे खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या 

शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

१) बाल हक्‍क (मुलांचे सरंक्षण व काळजी) अधिनियम, २००० व सुधारीत नियम २००६ अन्वये मतिमंद बालगृहे 
स्थापित झालेली असल्याने त्या बालगृहांना या कायद्याप्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 
यांची नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे व त्यांचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे अपंग व्यक्‍ती (समान 
संधी हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ अन्वये सक्षम अधिकारी यांच्याकडून नोंदणी 
प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. 

2) मतिमंद बालगृहांमध्ये प्रवेश्ीतांना बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० व सुधारीत 
नियम २००६ अन्वये जिल्हा स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या बालकल्याण समितीने (सी डब्ल्यू सी) 
विहित केलेल्या प्रवेशा प्रक्रियेनुसार प्रवेश देण्याची कार्यवाही करावी. 

३) बाल कल्याण समितीपुढे उक्त कायद्याखाली १८ वर्षाच्या आतील मतीमंद मुले दाखल झाल्यानंतर बाल 
हक्क समितीने परिविक्षा अधिकारी यांच्यामार्फत ते अनाथ असल्याची खात्री करावी. अनाथ व सकृतदर्शनी 
मतीमंद असल्याची खात्री झाल्यानंतर त्यांची तात्पुरती व्यवस्था महिला व बाल विकास नियंत्रणाखालील 
इतर संस्थेमध्ये करावी. अशा अश्रीतांचे अपंग व्यक्‍ती (समान संधी हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) 
अधिनियम १९९५ अन्वये अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याकरीता गठीत केलेल्या निकटतम तज्ञ वैद्यकिय 
मंडळाकडून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे. मतीमंद असल्याचे तज्ञ वैद्यकिय मंडळाचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर संबंधीत जिल्हयातील मतीमंद बालगृहातील रिक्‍त जागांची माहिती घेऊन संबंधीत 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


4) 


१०) 


निकटतम मतिमंद बालगृहामध्ये संबंधीत अश्रीतांस प्रवेशा देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. त्याचप्रमाणे 
संबंधीत अश्रीतांस सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखालील मतिमंदांच्या निवासी विशेष शाळा/ 
कर्मशाळांमध्ये जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद/ सहाय्यक आयुक्त, मुंबई शहर / 
उपनगर यांच्या समन्वयाने प्रवेशा देणे संबंधीत संस्थेवर बंधनकारक राहील. 
मतिमंद बालगृहांमध्ये बाळ कल्याण समितीच्या आदेशाप्रमाणे प्रवेश दिल्यानंतर संस्था प्रमुखास बाल 
कल्याण समितीच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदरहू अश्रीतांचा प्रवेश रद्द करणे, संस्थेतून मुक्त करणे अथवा 
एका संस्थेतून दुस-या संस्थेमध्ये हस्तांतरीत करता येणार नाही. 
वय वर्षे १८ च्या खालील मतिमंद मुलांना मतिमंद बालगृहांमध्ये दाखल केल्यानंतर त्याचे शारिरीक वय 
१८ वर्षापेक्षा अधिक झाले असले तरीही त्याचे Greate वय वाढत नसल्यास ही मुले अनाथ मतिमंद 
आश्रीत असल्यामुळे त्यांची आजीवन किंवा पर्यायी सुविधा होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता त्याच मतिमंद 
बालगृहामध्येच व्यवसथा करणे बंधनकारक राहील. 
मतिमंद बालगृहामध्ये १८ वर्षाखालील, १८ वर्षावरील व अतितीव्र मतिमंदत्व असलेल्या अथवा 
बहुविकलांग असलेल्या मुलांचे स्वतंत्र विभाग करावेत, १८ वर्षाखालील मुलांना विशेष शिक्षणाची सुविधा 
उपलब्ध करुन द्यावी. १८ वर्षावरील मतिमंद प्रवेशीत आश्रितांना व्यवसायाभीमूख प्रशिक्षणाची व्यवस्था 
करण्यात यावी. तसेच जे अतितीव्र व बहुविकलांग प्रवेश्शार्थी आहेत, त्यांचेसाठी विशेष सुश्रूषा व काळजी 
अशी तीन विभागात वर्गवारी करुन त्यांची स्वतंत्र निवास व्यवस्था ठेवावी. 
सद्य:स्थितीत कार्यरत असेलेल्या मतिमंद बालगृहांतील प्रवेशीत आश्रितांचे वयोगट विचारात घेऊन 
मतिमंद बालगृह संलग्न शाळा व कर्मशाळेसाठी आवश्‍यक असणारी पदे या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात येत आहेत. तेव्हा ज्या मतिमंद बालगृहांना विशोष शाळेसाठीची पदे मंजूर करण्यात आलेली 
आहेत त्यांना वयाच्या १८ वर्षापर्यंत आश्रित ठेवावे व विशेष शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन दयावी. 
वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ज्या मतिमंद बालगृहांमध्ये कर्मशाळेसाठीची पदे मंजूर झाळेळी आहेत व 
त्या ठिकाणी व्यवसाय प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे अशा मतिमंद बालगृहामध्ये संबंधीत आश्रितांस 
बाल कल्याण समितीच्या संमतीने व त्यांच्या आदेशानुसार वर्ग करावे, ही पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत असे 
आश्रित त्याच बालगृहामध्येच राहतील. 
ज्या मतिमंद बालगृहामध्ये मुले आणि मुली एकत्रित आहेत अशा मतिमंद बालगृहामध्ये मुला मुलींची 
निवास व्यवस्था स्वतंत्र करणे व मुलींच्या निवासी कक्षामध्ये महिला काळजी वाहकाची नियुक्‍ती करणे 
बंधनकारक राहील. 
मतिमंद बालगृहाकरीता शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण तसेच सुश्रूषा व काळजीकरीता आवऱ्यक तो प्रशिक्षीत 
कर्मचारी, विशेष तज्ञ व सेवक वर्ग मानकाप्रमाणे ठेवणे मतिमंद बालगृह चालविणा-या संस्थेवर 
बंधनकारक राहील. आश्रितांची नियमित वैद्यकिय तपासणी करुन पुरविण्यात आलेल्या वैद्यकिय 
उपचाराचे अभिलेख ठेवणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 
मतिमंद बालगृहे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० व सुधारीत नियम २००६ व 
अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ या दोन्ही 
कायद्यांतर्गत कार्यान्वीत असल्याने राज्य स्तरावर आयुक्‍त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व 
आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची तसेच जिल्हा स्तरावर संबंधीत जिल्हा 
समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद / सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण मुंबई हहर/ उपनगर व 
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची सदरील बालगृहावरील नियंत्रणाबाबत संयुक्तीक 
जबाबदारी राहील. 

पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


११) 


१२) 


१३) 


१४) 


44) 


१६) 


१७) 


१८) 


१९) 


२०) 


२१) 


२२) 


मतीमंद बालगृहाचे मुल्यनिर्धारण संबंधीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद / सहाय्यक 
आयुक्‍त समाज कल्याण, मुंबई WEY उपनगर यांचेमार्फत प्रतिवर्षी संस्थेचे सनदी लेखापालांच्या लेखा 
परीक्षण अहवालाप्रमाणे व संस्थेने ठेवलेल्या अभिलेख्यावरुन करण्यात येईल. 

मतिमंद बालगृहामध्ये अपंगांच्या शाळा/ कार्यशाळां संहिता १२९७ व नोंदणी प्रमाणपत्रासाठीचे 
मानकाप्रमाणे सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे संबंधीत संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

संबंधीत बालगृहामध्ये कोणताही अनूचीत प्रकार घडल्यास अथवा कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता 
घडल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत संस्थाचालक व दोषी कर्मचारी यांना व्यक्तीगत व संयुक्तिकरित्या 
जबाबदार धरुन प्रचलित कायदयाप्रमाणे कारवाईस पात्र राहतील. 

सदर बालगृहास बालगृह संलग्न अपंगांची (मतीमंदाची) विशोष शाळा/ कर्मशाळा असे संबोधण्यात येईल. 
सदर बालगृहे बाराही महिने कार्यरत असल्याने उन्हांळी/ हिवाळी तसेच इतर सुट्टयामध्ये शिक्षकेत्तर 
कर्मचा-यांची जबाबदारी राहील तशीच ती शिक्षकांचीही राहील. 

बालगृहातील बालके ही पूर्णत: अनाथ असल्याने त्यांना बाराही महिन्याचे परिपोषण अनुदान वा वेतनेत्तर 
अनुदान अनुज्ञेय राहील. 

मतिमंद बालगृह संलग्नीत निवासी शाळा/ कर्मशाळा/अनिवासी शाळा यांना शासन निर्णय 
दि.३०.१.२०१४ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 

प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी मतिमंद बालगृह संलग्नीत निवासी शाळा/ कर्मझाळेच्या 
अन्यथा कर्मशाळेच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणीच वास्तव्यास असणे आवश्‍यक आहे. तसेच वसतिगृह 
अधिक्षक गृहपाल यांनी वसतिगृहातच राहणे आवश्‍यक आहे. सुटी व्यतिरिक्त त्यांची अनुपस्थिती 
गैरहजेरी समजण्यात यावी. काळजीवाहक, मदतनीस, राखणदार/पहारेकरी यांची सुध्दा त्यांना नेमून 
दिलेल्या वेळापत्रकाखेरीज त्यांची अनुपस्थिती ही गैरहजेरी समजण्यात येईल. सदर गैरहजेरी 
कालावधीचे त्यांचे वेतन कपात करण्यात यावे. 

संस्थेने मतिमंद बालगृह संलग्न निवासी शाळा/ कर्मशाळेसाठी, कर्मशाळेसाठी आवश्‍यक असलेल्या सर्व 
भौतिक, शैक्षणिक व आवश्‍यक असलेल्या सोयी सुविधा पुरविणे बंधनकारक राहील. जी संस्था अशा 
प्रकारच्या भौतिक, शैक्षणिक, आवऱ्यक सोयी सुविधा पुरविणार नाही अशा संस्थेच्या अपंग निवासी शाळा/ 
कर्मशाळांना वेतन, वेतनेतर अनुदान व इमारत भाडे अनुज्ञेय असणार नाही. संबंधित संस्थेने सदरहू 
बाबींवरील खर्च स्वत: करावा. त्यासाठी शासन जबाबदार असणार नाही. 

सर्व मतिमंद बालगृह संलग्न निवासी शाळा/ कर्मशाळा यांनी शासनाच्या आरक्षणाच्या धोरणानुसार व 
अधिनियमानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरणे बंधनकारक राहील. ज्या संस्था शासनाच्या 
आरक्षण धोरणाचे अथवा अधिनियमाचे पालन करणार नाहीत अशा संस्थांच्या निवासी शाळा 
/कर्मशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा केले जाणार नाही. शासनाच्या आरक्षण 
धोरणाविरुध्द अथवा अधिनियमाविरुध्द नियुक्‍त केलेल्या शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा 
करण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी संबंधित संस्थेची राहिल. 

मतिमंद बालगृहांशी संलग्न अपंगांच्या Pay शाळा/कर्मशाळांना केंद्र सरकार, स्थानिक संस्थांकडून 
किंवा इतर माध्यमांकडून नियमित अनुदान मिळत आहे, असे निदर्शनास आल्यास अशा मतिमंद बालगृह 
संलग्न अपंग शाळा/कर्मशाळा राज्य शासनाचे अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरतील. 

शासनाने अनुदान तत्वावर आणणेकरिता वेळोवेळी विहीत केलेल्या अटी व शर्ती आणि कार्यपध्दतीचे 
पालन झालेले नाही, असे आढळून आल्यास त्या संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


२३) अनुदानीत मतिमंद बालगृह संलग्न शाळा /कर्मशाळांना दि.१८.८.२००४ व दि.३०.१.२००६ च्या 
आकृतीबंधाप्रमाणे मान्य विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची अनुज्ञेय असणारी पदे 
मंजूर करण्यात येत आहेत. त्यामुळे त्यांची शौक्षणिक अर्हता व वेतन श्रेणीचे स्वरुप हे दि.१८.८.२००४ व 
दि.३०.१.२००६ तसेच दि.२२.६.२०१५ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीप्रमाणेच राहील. 

२४ सदर अनुदानीत मतिमंद बालगृह संलग्न शाळा /कर्मशाळांसाठी पदे मंजूर करण्यात आल्यामुळे वाढीव 
होणारा खर्च पुरक मागणीव्दारे तरतूद उपलब्ध झाल्यानंतर शासनाकडून वितरीत करण्यात येईल. तसेच 
त्यापुढील वर्षाचा खर्च त्या-त्या लेखाशिर्षाखालील त्या-त्या वर्षी उपलब्ध होणा-या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

२५ सर्व अनुदानीत मतिमंद बालगृह संलग्नीत निवासी शाळा/ कर्मशाळा व त्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचा-यांना अपंग शाळा /कर्मशाळा संहितेप्रमाणे सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 

२६ आकृतीबंधाप्रमाणे मंजूर केलेल्या पदावर संस्थेने विहित कार्यपध्दतीनुसार शैक्षणिक अर्हता, 
मागासवर्गीयांकरीता उच्वत्तम वयोमर्यादा तसेच अपंगांचे आरक्षण याप्रमाणे शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचा- 
यांची नियुक्‍ती केली असल्याची पडताळणी करुन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद / 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण मुंबई हहर/ उपनगर यांनी नियमाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
कार्यवाही करावी व त्यानुसार संबंधीत कर्मचारी देय वेतन अनुदानास पात्र राहतील. 

३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६१/२०२१/सेवा-९, दि.१७.६.२०२१ 

अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०८१८१८५७३८८०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने rere 
DINESH RAMCHANDRA ण्य 
eat eee 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव 

मा.अपर मुख्य सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


Lo ०८ AW A -5 


0 (२ GS © 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. सर्व संबंधीत समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१२. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, मुंबई हहर/ उपनगर 
१३. सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी 

१४. सर्व संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. सर्व संबंधीत स्वयंसेवी संस्था 

१६. निवडनस्ती, दि.क.-१. 


33. 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


प्रपत्र-अ 
शासन निर्णय क्र.इडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/दि.क.१, दि.१८ ऑगस्ट, २०२१. 
१० मतीमंद बालगृहांसाठी मंजूर पदे 
पदनाम व वेतनश्रेणी ज्ञानदेव | कै.बापूसाहेब श्री हनुमान । मतिमंद युवक | परमप्रसाद 
शिक्षण | एन.झेड, मराठे | शिक्षण प्रसारक | विकास व चॅरिटेबल 
प्रसारक | विधायक संस्था, | मंडळ, सोलापूर | प्रशिक्षण संस्था | सोसायटी, 
मंडळ, कदेर | संचलीत मतिमंद | संचलीत मतिमंद | मतिमंद बालगृह | सातारा 
संचलीत । मुलांचे बालगृह, | मुलींचे बालगृह, | गोल्हर संचलित 
तुळजाभवानी | शिरपूर, जि.धुळे सोलापूर, काचुरवाही, ता. | शासकीय 
अपंग मतिमंद | ५० वाढीव जि.सोलापूर | रामटेक, जि. मतिमंद 
क/व ३० वाढीव नागपूर मुलांचे 
बालगृह, ५० वाढीव संमत केंद्र, 
एकूरगावाडी, सातारा 
जि.उस्माना ५० वाढीव 
बाद 
३० वाढीव 
= | २ ३ Le ५ 
मुख्याध्यापक (वरीष्ठ स्तर) चि १ | १ १ 
एस-१५ 
४१८००-१३२३०० 
मुख्याध्यापक (कनिष्ठ स्तर) १ शि १ शि शि 
एस-१४ 
३८६००-१२२८०० 
विशेष शिक्षक ४ & 8 द ६ 
एस-१० 
२९२००-९२३०० 
कला/संगित/हस्तव्यवसाय/ १ २ १ २ २ 
शारिरीक शिक्षक 
एस-१० 
२९२००-९२३०० 
काळजीवाहक ३ 4 3 4 4 
एस-१ 
१५०००-४७६०० 
DINESH Leonia 
RAM C HAN D RA C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


DINGLE 


OF MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE 


AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2021.08.18 18:12:18 +05'30' 


aa निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


सफाईंगार (१) (१) (१) (१) (१) 
एस-१ 

१५०००-४७६०० 

एकूण १० १५८ १० १५ 94 


« कंसातील आकडेवारी ही शाळा/ कर्मशाळेने बाहयस्त्रोताद्वारे भरण्यास वित्त विभागाच्या उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता 
दिली आहे. 


Digital 0 by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
DIN ESH RAMCHAN D RA प्‌ CN a OINESH RAMCHANDRA DINGLE, C = IN 
laharashtra, O = GOVERNMENT OF 


DINGLE MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 


SPECIAL ASSISTANCE DEPARTM 
Date: 2021.08.18 18:11:29 +05'30' 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


प्रपत्र-अ 
शासन निर्णय क्र.इडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/दि.क.१, दि. १८ ऑगस्ट, २०२१.. 
१० मतीमंद बालगृहांसाठी मंजूर पदे 
पदनाम व वेतनश्रेणी CaS नवोदय ग्रामिण | यमुनाई तुळजाई श्री. 
क्रिडा शिक्षण व | नागरी विकास | शौक्षणिकव | प्रतिष्ठाण | गजानन बहु 
बहु उद्देशीय । प्रतिष्ठाण व सांस्कृतिक | बहु. संस्था, | संस्था, 
संस्था,सोलापूर | सांस्कृतिक महिला । पानगांव, ता. । बोरी, ता. 
संचलित मंडळ, मंडळ, धुळे | कळंब, जि. | जि. लातूर 
मुक्ताई मतिमंद | पाथर्डी, जि. । संचलित श्री. | उस्मानाबाद | संचलित 
मुलांचे अहमदनगर संस्कार | संचलित स्व. संत 
बालगृह, संचलित मतिमंद आधार गाडगेबाबा 
लवंगी, ता. मतिमंद मुलांचे | मुलींचे मतिमंद मतिमंद 
मंगळवेढा, जि. | बालगृह, बालगृह, मुलींचे बालगृह, 
सोलापूर पा्थर्डी, धुळे बालगृह, लातूर 
३० वाढीव जि.अहमदनगर | ५० वाढीव | विमानतळ | yo वाढीव 
५० वाढीव रोड, 
आळणी, 
ता.जि. 
उस्मानाबाद 
३० वाढीव 
& | 8 | ह ९ | 9 | ० 
मुख्याध्यापक (वरीष्ठ स्तर) शि १ १ १ 
'एस-१५ 
४१८००-१३२३०० 
मुख्याध्यापक (कनिष्ठ स्तर) १ | शि १ शि 
एस-१४ 
३८६००-१२२८०० 
वशेष शिक्षक ४ नि & 8 द 
एस-१० 
२९२००-९२३०० 
कला/संगित/हस्तव्यवसाय/शारिरीव १ २ २ १ २ 
शिक्षक 
एस-१९० 
२९२००-९२३०० 
an ANDRA 206 onesumucnanner once, TS १२ पैकी ९ 


DINGLE 


OF MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2021.08.18 18:12:35 +05'30 


aR निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


काळजीवाहव ३ 
THR 
१५०००-४७६०० 
सप (१) (9) (१) 
THR 
१५०००-४७६०० 


4 4 3 4 


'एकूण १० १५ १५ १० 94 


« कंसातील आकडेवारी ही शाळा/ कर्मशाळेने बाहयस्त्रोताद्वारे भरण्यास वित्त विभागाच्या उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता 
दिली आहे. Digitally si 1d by DINESH RAMCHANDRA 
D | N ES H DINE en RAMCHANDRA DINGLE, C = 
RAMCHANDRA नाक gleam 


DINGLE SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 


Date: 2021.08.18 18:11:44 +0530" 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


aa निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


प्रपत्र-ब 
शासन निर्णय क्र.इडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/दि.क.१, दि. १८ ऑगस्ट, २०२१ 
५ मतीमंद कार्यशाळांसाठी मंजूर पदे 
पदनाम व वेतनश्रेणी परमप्रसाद =| स्व.मुक्ताई apis । कै.बापूसाहेब | श्री goons | 
चॅरिटेबल । क्रिडा शिक्षण व | शैक्षणिक व | एन.झेड, प्रतिष्ठाण 
सोसायटी, | बहु उद्देशीय सांस्कृतिक | मराठे बहु. संस्था, 
सातारा संस्था,सोलापूर | महिला । विधायक पानगांव, 
संचलित संचलित मंडळ, धुळे | संस्था, ता. कळंब, 
शासकीय । मुक्ताई मतिमंद | संचलित श्री. | संचलीत जि. 
मतिमंद मुलांचे संस्कार =| मतिमंद उस्मानाबाद 
मुलांचे बालगृह, मतिमंद । मुलांचे संचलित 
संमत केंद्र, । लवंगी, ता. मुलींचे । बालगृह, स्व. आधार 
सातारा मंगळवेढा, जि. | बालगृह, धुळे | शिरपूर, मतिमंद 
१०० वाढीव । सोलापूर २५ वाढीव | जि.धुळे मुलींचे 
२५ वाढीव २५ वाढीव बालगृह, 
विमानतळ 
रोड, 
आळणी, 
ता.जि. 
उस्मानाबाद 
२५ वाढीव 
on 2 2 | ४. | पु 
कार्यशाळा व्यवस्थापक/व्यवसाय १ १ १ १ १ 
अधिक्षक 
'एस-१९४ 
३८६००-१२२८०० 
छाव ८ २ २ २ २ 
एस-९० 
२९२००-९२३०० 
काळजीवाहव ७ २ २ २ २ 
एस-९ 
१५०००-४७६०० 
सप (१) (१) (१) (१) (१) 
THR 
१५०००-४७६०० 
मानद वैद्यकोय अधिव १ १ १ १ १ 
(भोतिक उपचार तज्ञ, मानस 
शास्त्रज्ञ, व्यवसायोपचार तज्ञ) 
'एस-१४ 
३८६००-१२२८०० 
RAMCHANDRA दो एप 92 tea a 


DINGLE 


AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 


Date: 2021.08.18 18:12:50 +05'30' 


झासन निर्णय क्रमांकः ईडीडी २०१७/प्र.क्र.२४९/भाग-२/अ.क.१ 


कनिष्ठ लिपिक नि लेखाप १ क दिं कि शि 
एस-६ 
१९९००-६३२०० 


गृहपाल q q q q 4 
'एस-६ 
१९९००-६३२०० 


प्वयंपाव (२) (२) (२) (२) (२) 
Wa-3 

१६६००-५२४०० 
मदतनीस 8 शि q | | 
'एस-९ 

१५०००-४७६०० 
पहारेकरी (१) (१) (१) (१) (१) 
'एस-९ 

१५०००-४७६०० 
वाहन चालक (१) शि | | | णं 
दरमहा ३००० एकत्रित वेतन 


वाहन परिचर (१) शि शि ण णि 
दरमहा २००० एकत्रित वेतन 


एकूण २९ १२ १२ १२ १२ 


« कंसातील आकडेवारी ही शाळा/ कर्मशाळेने बाहयस्त्रोताद्वारे भरण्यास वित्त विभागाच्या उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता 
दिली आहे. 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA 
DI N ESH य. DINESH RAMCHANDRA DINGLE, 

C = IN, S = Mahi htra, O = GOVERNMENT 
RAM Cc HAN D RA OF MAHARASHTRA’ OU = SOCIAL JUSTICE 

AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
DI NG LE Date: 2021.08.18 18:13:01 +05'30" 

(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


